वाचा 


प्रस्तावना.- 


गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, 
२०५५, पोलीस, (०० ११३, 
पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे 
कल्याण] या लेखाश्ीर्षाखाली सन 
२०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मंजूर 
अनुदानामधून आणखी २० टक्के 
निधी वितरित करणे व खर्च करणे 
यांकरिता मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : विनियो-०६१७/प्र.क्र.३५९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक : २१ मार्च २०१८. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.9५/ अर्थ-३, दिनांक 
१८.०४.२०१७. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.९४/ अर्थ-३, दिनांक 
३०.०६.२०१७. 
शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. विनियो-०६१७/ प्र.क्र.३५९/ पोल-७, दिनांक 
१०.०७.२०१७. 
शासन शुध्दिपत्र, गृह विभाग, क्र. विनियो-०६१७/ प्र.क्र.३५९/ पोल-७, दिनांक 
२४.०१.२०१८. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.७५/ अर्थ-३, दिनांक 
०६.०२.२०१८. 
शासन शुध्दिपत्र, गृह विभाग, क्र. विनियो-०६१७/ प्र.क्र.३५९/ पोल-७, दिनांक 
१७.०२.२०१८. 


सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पात गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, 


२०५५, पोलीस, (००) ११३, WAT SHAR वर्ग यांचे कल्याण या लेखाशीर्षाखाली एकूण 
रु.१०,५३,००,०००/- इतके अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी wo टक्के निधी 


वितरित व खर्च करणे यांकरिता शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. विनियो-०६१७/ प्र.क्र.३५९/ 
पोल-७, दिनांक १०.०७.२०१७ (दिनांक 28.09.2096 व १७.०२.२०१८ रोजीच्या IIT 


शाध्दिपत्रांसह काचाके, व्दारे मंजूरी देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विनियो-०६१७/प्र.क्र.३५९/पोल-७ 


२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.७५/ अर्थ-३, दिनांक 
०६.०२.२०१८, व्दारे शासनाच्या महसुली Sendo अनिर्वाय खर्चाच्या बाबींवर 
अर्थसंकल्पीय निधी खर्च करण्याची मर्यादा ९० टक्के इतकी विहित करण्यात आली आहे. त्या 
अनुसार उक्त अर्थसंकल्पीत निधीतून आणखी २० टक्के रक्‍कम वितरित करणे व खर्च 
यांकरिता मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय.- 


सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षाच्या अर्थसंकल्पात गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, 
२०५५, पोलीस, (00) ११३, Waly कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
असलेल्या एकूण अनुदानातून, पुढील तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे आणखी २० cad 
निधी वितरित व खर्च करणे यांकरिता, याद्वारे, पुढील अटींवर, मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र उपशिर्ष/ उद्दिष्ट एकूण मंजूर अनुदान | वितरित निधी 
(% (2) (3) (8) 
हि (००) (००)(०१) पोलीस कल्याण | रु.५०,००,०००/- रु.१०,००,०००/- 
निधीसाठी अंशदान 
(अनिवार्य) (२०५५ ०२६६) 
३२-अंशदाने. 
2. (0o)(02) पोलीस कर्मचाऱ्यांना | रु. 3,00,000/- रु.६०,०००/- 
अर्थसहाय्यित दराने जीवनावश्यक 
वस्तूंचा पुरवठा 
(अनिवार्य) (२०५५ ०२७५) 
३३-अर्थसहाय्य. 
=: (००)॥(०३) पोलीसांच्या क्रौडा | B.9,00,00,000/- । रु. 20,00,000/- 
निधीसाठी अंशदान 
(अनिवार्य) (२०५५ ०२८४) 
३२-अंशदाने. 
अटी:- 


१) उक्त निधीबाबतचे अभिलेख लेखापरीक्षेसाठी उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक राहील. 
२) उक्त निधीच्या उपयोजनाचे प्रमाणपत्र शासनास (गृह विभाग) व महालेखापाल (लेखा 
व अनुज्ञयता)-१/२, महाराष्ट्र, यांना सादर करणे बंधनकारक राहील. 


२. उक्त खर्च हा, गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 993, पोळीस 
कर्मचारीवर्ग यांचे कल्याण, या HAs ast वरील तक्त्यात विनिदिष्ट केल्याप्रमाणे, चाळू 
(सन २०१७-१८) वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. उक्त निधी कोषागारातून काढण्याच्या प्रयोजनासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
(प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, यांना नियंत्रक अधिकारी आणि कार्यालय अधीक्षक, पोलीस 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


anes निर्णय क्रमांकः विनियो-०६१७/प्र.क्र.३५९/पोल-७ 


महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, मुंबई, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी, 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक 
१८.०४.२०१७, याच्या परिशिष्टातील अ.क्र.८ मधील तपासणी सूचीतील प्रत्येक अटीची पूर्ती 
झाली आहे. 


५. हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/ प्र.क्र.७५/ अर्थ- 
३, दिनांक ०६.०२.२०१८, अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३२३१६१४४९६२२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Swapnil Gopal Bi 
N, f Mi 


1 DN: c=l harasht 
Wwapnl rst Deyerenert petak ela रा री 
Maharasht 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9 


b876d443b2654088832e43dcad21c52 
00१1 90156 ८०५५५७० 


2018.03.23 16:17:02 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 
) मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) कार्यालय अधीक्षक, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांचे कार्यालय, मुंबई. 


त. 


२.>  '--८ <--  ८--> > <->  *-* ६-< 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल, पोल-७. 


AN AD 


ee 


mo “2८ 


S 


G 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


